“पोलीस अधीक्षक/पोतलीस उप ART 
(असंकरी” या संवर्गात” पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-०७२३/प्र.क्र.१०६/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : २५ जानेवारी २०२४. 


संदर्भ : 9 शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.-१२, 
दिनांक ०१/०८/२०१९. 


२) शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.3६६/१६-ब, दिनांक ०७/०५/२०२१. 


३) शासन परत्र, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०७२३/प्र.क्र.१०६/पोळ-१अ, 
दिनांक ११/०५/२०२३, २५/०९/२०२३ व १३/१०/२०२३. 


४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.पोमसं/१/७४३०/निसू-२०२२-२३/पो.अधी/१७७/२०२२, दिनांक १३/०७/२०२३. 


५) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.पोमसं/१/७४३०/निसू-२०२२-२३/पो.अधी/१७७/२०२१, दिनांक ०६/१०/२०२३. 


६) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/१/७४३०/ 
नि.सू-२०२२-२३/पो.अधी/१७७/२०२४/०२, दिनांक २३/०१/२०२४. 


शासन आदेश. 


“पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आउुक्त (असंवरी ” या संवर्गातील पदावर पदोन्नती 
देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या “पोलीस उप अधीक्षक/यहायक पोलीस आउुक्त 
(Parga संवर्गातील अधिका-यांच्या “नियमित निवडसूची २०२२-२३” व “नियमित पूरक 
निवडसूची-२०२२-२३” यांमध्ये सामाविष्ट, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद पोलीस 
अधिका-यांना, तात्पुरत्या स्वरुपात, पुढील अटींवर पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची स्तंभ 
(३) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र | पोलीस अधिका-याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) 
(१) (२) (3) 
नियमित निवडसूची 2022-23 
jaa | . । प्रशांत रामेश्वर स्वामी पोलीस उप आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर. 
२. । सूरज पांडुरंग गुरव पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती व जमाती 
आयोग, मुंबई. 
३. | गणेश सोनाजीराव बिरादार | पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, नाशिक. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०७२३/प्र.क्र.१०६/पोल-१अ. 


a.m | पोलीस अधिका-याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) 


(१) (२) (3) 


नियमित पूरक निवडसूची- 2022-23 


४. । विनायक सुखदेव नरळे कार्यकारी संचालक (सुरक्षा व अंमलबजावणी), 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई. 


१) उक्त पदोन्नती ही fears अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय व आदेशा यांच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 


2) उक्त पदोन्नती ही झा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७.०५.२०२१, यास आव्हान देण्यात आलेल्या प्रकरणात मा. मुंबई उच्च 
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


३) उक्त पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या 
पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकारी यांना नियमाधीनतेचा (regularization) व 
सेवाज्येष्ठतेचा (seniority) कोणताही SFH असणार नाही. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभागच्या मान्यतेने /अनोप्चारिक wes 
क्र.७९२/२०२४/क7-५१२, दिनांक 28/06/2023 व अनोफ्चारिक संदर्थ क्र.८4५१/१२०२३/क7-१२, 
दिनांक 04/09/2023] आणि पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य 
विचार करुन, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट 
सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२५१९४३१८५६२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VENKATESH MADHAV एन डी 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-०७२३/प्र.क्र.१०६/पोल-१अ. 


) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई. 
) सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४) पोलीस आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर. 
) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोग, मुंबई. 
) संबंधित पोलीस अधिकारी (TART य्हासंचाळक]; महाराष्ट्र राज्यु यांच्यागर्फता. 
) निवड नस्ती, पोल-१अ. 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर/नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


